सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास 
योजना (नागरी) अंतर्गत AHP (SC/ST and other than 
SC/ST Component) घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता 
केंद्र हिऱियापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याचा 
निधी सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करुन खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
(संकेतांक क्रमांक:-२०१८०८०११६५५२२५३०९, २०१८०८०११८३५३९८१०९ व 
२०१८०८०११७२५१५१८०९) 


शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील सर्व शासन निर्णयांसोबतच्या विवरणपत्रात पात्र आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या 
घरकुलांची संख्या (No.of Eligible EWS Units) एकूण ७४२८ अशी नमूद करण्यात आलेली आहे. 
त्याऐवजी सदर घरकुलांची संख्या एकूण ७४२३ अशी वाचण्यात यावी. 
याशिवाय संकेतांक क्रमांक २०१८०८०११७२५१५१८०९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या तक्‍त्यामधील 
अ.क्र२ कधील ST Component साठीची रक्‍कम रु.०.०३४६ कोटी ऐवजी रु.०.०३४५ कोटी अशी 
वाचण्यात यावी. 
तसेच संकेतांक क्रमांक २०१८०८०११८३५३९८१०९ च्या शासन निर्णया सोबतच्या तक्त्यातील 
अनुक्रमांक २ येथील General Component साठीची रक्‍कम रु.३.२१४६ कोटी ऐवजी रु.३.२१४४ कोटी 
अशी वाचण्यात यावी. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८१३१६०४०४९२०९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ranjeet wen 
Annasaheb Patil जायका 
(रणजीत आ.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन (पत्राने) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०.संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी,नगरपालिका. 

११.संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२. उप सचिव, वित्त विभाग (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. सह सचिव, भारत सरकार, आवास आणि शाहरी गरिबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, 
५ वा मजला, नवी दिल्ली-११० ०११. (नोंदणीकृत डाकेने) 

१४.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, कॅम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.कक्ष अधिकारी,अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


